राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात 
प्राचिन इतिहास आणि पुरातत्व संग्रहालय 
इमारतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.9७२/विशि-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २२ मे, २०२३. 


वाचा :- १. विभागाचा समक्रमांकाचा दि.२४.०२.२०२३ रोजीचा शासन निर्णय. 
२. कुलसचिव, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ यांचे दि.२९.०४.२०२३ रोजीचे पत्र. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२,दि.२०.०९.२०१९. 
४. शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर विद्यापीठाची स्थापना ४ ऑगस्ट १९२३ झाली. 
विद्यापीठाचा परिसर ३७३ एकर मध्ये पसरलेला आहे. मध्य भारतातील सर्वात जुने विद्यापीठ म्हणून नावलौकिक 
असलेल्या विद्यापीठाने शंभराव्या वर्षात पदार्पण केले आहे. सन २०२२-२३ हे शैक्षणिक वर्ष हताब्दी महोत्सवी वर्ष 
म्हणून साजरे केले जाणार आहे. त्यानुसार विद्यापीठात एकुण ०५ इमारती उभारण्याकरीता संदर्भ क्र.१ येथील 
शासन निर्णयान्वये तत्वत: प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या मध्ये प्राचिन इतिहास आणि पुरातत्व 
संग्रहालय इमारतीच्या बांधकामाचा समावेश आहे. त्यानुसार विदर्भातील प्राचीन इतिहासाची जनतेला माहिती 
व्हावी म्हणून पुरातत्व दृष्ट्या महत्त्वाच्या वस्तू तसेच सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या वस्तुंचे जतन करुन संग्रहालय 
स्थापन करण्यासाठी रु.८१७.७९ लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
नागपूर यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन प्रशासकीय मान्यता देण्याची संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये विनंती केली आहे. 

सदर कामाची किंमत रु.१५ कोटीच्या मर्यादित असल्याने संदर्भाधिन क्र.३ व ४ येथील शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारानुसार प्राचिन इतिहास आणि पुरातत्व संग्रहालय इमारतीच्या 
बांधकामाच्या रु.८१७.७९ लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर 
यांनी तांत्रिक सहमती दिल्यानुसार सदरहू अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात प्राचिन इतिहास आणि पुरातत्व संग्रहालय इमारतीच्या 
बांधकामाच्या रु.८१७.७९ लक्ष (अक्षरी रुपये आठ कोटी सतरा लक्ष एकोणऐंशी हजार फक्त) इतक्या किंमतीच्या 
अंदाजपत्रकास खालील ACT व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती :- 
१. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत THI वास्तुविशारदांकडून मंजूरी 
घेऊनच सुरु करावे. 
२. ढोबळस्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम हाती 
घ्यावे. 


३. प्रस्तुत काम पुरात्तव विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच महानगरपालिका 
व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.७२/विशि-२ 


४. तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबीच्या दराकरिता शासन परिपत्रक क्रमांक.२०१७/प्र.क्र.११/ 
नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

५. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करून उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 

६. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

७. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य नियोजन करून 
सदर कामे पूर्ण करावीत. 

८. इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करून द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

९. विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने विशेष 


दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 

१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र.बीडीपी २०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, दि.०७.०७.२०१७ अन्वये 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

११. नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर कामाच्या निविदा 
सूचना प्रसिद्ध करण्यात याव्यात. 


२ या कामासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक - डब्ल्यु-२, प्रधानशिर्ष- २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, ०३- 
विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, १०२- विद्यापीठांना सहाय्य, - (००) (०७) सर्वसाधारण शिक्षणासाठी विद्यापीठांना 
अनुदाने (अनिवार्य) (२२०२ ०७४५), ३१ सहाय्यक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वर्षी मंजूर तरतूदीतून 
खर्ची टाकण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५२३१२४८१३३००८ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
AJIT MADHUKARRAO ssiccs 


15560947 9b6c7f30e7f 1 f9a8360c018600a542859e8fe229d 
62a333415e8d, postalCod: 


-400032, st=Mahi 
BAWI S KA R serialNumber=99EB928028DF7 1 EBDFCD2898E209D499192AD389926 
1 FEAD42F7D38A3141AB69, cn=AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 
Dat 


2023.05.23 12:48:12 +05'30' 


(अ.म. बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.कुलगुरु, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 

४. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

६. महालेखापाल, (लेखा परीक्षण) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

७. सह संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

८. कुलसचिव, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.७२/विशि-२ 


९. अधिदान व लेखा अधिकारी, नागपूर. 

१०. नियोजन विभाग, (का-१४७१) मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, (व्यय-५) (अर्थसंकल्प-३/८/१२) मंत्रालय, मुंबई. 

१२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 

१३. उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


